महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे व एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
उपआयुक्त या गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती 
सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक.२१.६.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२२/प्र.क्र.9३/का-७, दि.७.६.२०२२. 


शासन परिपत्रक 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
२१.६.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेनुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक मबाआ-२०२२/प्र.क्र.9३/का-७ दि.७.६.२०२२ नुसार महिला व बाल 
विकास आयुक्तालयांतर्गत कक्षाकडील उपआयुक्त गट-अ या संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२२ ची 
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी निर्गमित करण्यात आली आहे. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई या कार्यालयातंर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारीवृंद यांच्या प्रकरणातील प्रशासकीय व 
आस्थापनाविषयक / सेवाविषयक बाबी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडून हाताळण्यात 
येतात. या दोन्ही आयुक्‍ताळयातीळ अधिकाऱ्यांची त्यांच्या आपआपसांतील क्रम त्यांच्या संबंधित 
पदावरील मूळ कार्यालयाकडील जेष्ठता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठता विनियमन) नियम, १९८२ 
मधील तरतूदींनुसार व सदर अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अंतिम जेष्ठता सूची यासंदर्भात निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णय / शासन परिपत्रक/ अधिसूचना यानुसार उप आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील 
दि.०१.०१.२०२२ अखेर पर्यंतची एकत्रित तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबतच्या अनुक्रमे परिशिष्ट-१ 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेवाजेष्ठता यादीचे अवळोकन करुन या सेवाजेष्ठता यादीत काही 
आक्षेप/त्रुटी अथवा सुधारणा असल्यास याबाबत त्यांनी आपळे सविस्तर निवेदन योग्य त्या 
कागदपत्रासहित शासनाकडे १५ दिवसांच्या आत लेखी सादर करावे. अशा प्रकारे शासनास प्राप्त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-०७ 


झालेल्या निवेदनावर गुणानुक्रमे विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल व त्यानंतर सेवाजेष्ठता 
यादी अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल. १५ दिवसांच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास 
या सेवाजेष्ठता यादीच्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे 
गृहीत धरुन सदर सेवाजेष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल. 


च. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०३१७२५२८२५३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
RAJENDRA. esteem en 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=38d121bf4a1 70d 16dacf98520f0ac44 
T 551976931d2758148 2411027096, 
postalCode=400032, st=Mahi ht 
serialNumber= BADFCODAA40CC485400AAD9 


BHALWANE ण 
(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२. 
५. निवड नस्ती का-७. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-०७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ मधील परिशिष्ट ->३ 


१. संवर्गाचे नाव -गट-अ (उपआयुक्त) 


२. वेतन श्रेणी - ६७७००-२०८७०० (S-23) 


३. दिनांक१ जानेवारी २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची (दिनांक १.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ रोजी कार्यरत अधिकारी) 


नियम ३ शासकीय संबधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (२) ज्येष्ठता । सेवानिवृतीचा । शैक्षणिक शेरा 
Q)@) | अधिकाऱ्यांचे । पदावरील | दिनांक (अ) नुसार दिनांक / दिनांक अर्हता (ज्या 
नुसार नांव नियुक्तीचा | (दिनांक/ संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा पदासाठी 
ज्येष्ठता मार्ग । महिना/वर्ष रुजु दिनांक मानीव आवश्‍यक आहे 
क्रमांक दिनांक तेथेच हा 
रकाना अंतर्भुत 
करावा) 
Le] २ 3 8 4 ६ 9 ८ ९ 1 १ | ० 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथीळ विशेष 
बी. कॉम/ | अनुमती याचिका 
न श्री.एस.व्ही. | aah १३.३.१९६५ | खुला । १४.६.२०२१ | १४.६.२०२१ | 39.03.2023 | एम.एस. | क्रै.२८३०६/२०१७ 
शिंगणे डब्ल्यु वरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथीळ विशेष 
ava बी. ए./ विका 
२ Se पदोन्नती | १९.५.१९७० | अ.जा १४.६.२०२१ | १४.६.२०२१ | ३१.५.२०२८ एम.एस. abo चिकी 
मोरे ड्ल्ल्यु क्र.२८३०६/२०१७ 
डब. | वरील अंतिम निर्णयाच्या 


अधिन राहून तात्पुरती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-०७ 


पदोन्नती. 


श्री.जी.व्ही. 
देवरे 


पदोन्नती 


२.१२.१९६५ 


इ.मा.व 


१४.६.२०२१ 


१४.६.२०२१ 


39.92.2023 


एम. एस्सी / 
बी. एड. 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथील feats 
अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 


श्रीम.एस.डी. 
देशमुख 


पदोन्नती 


१२.६.१९६७ 


खुला 


१४.६.२०२१ 


१४.६.२०२१ 


३०.०६.२०२५ 


एम. ए./बी. 
एड. 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथील विशेष 
अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 


श्री. एस. एच. 
माने 


पदोन्नती 


५.७.१९६८ 


वि.जा (31) 


३०.१२.२०२१ 


३०.१२.२०२१ 


३१.०७.२०२६ 


बी. एस्सी/ 
एम.एस. 
डब्ल्यु. 


मा. सर्वाच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथील fasts 
अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 


श्रीम. एस.डी. 
लोंढे 


पदोन्नती 


२.६.१९७८ 


जमाती 


३०.८.२०२२ 


३०.८.२०२२ 


३०.०६.२०३६ 


एम. एस. सी 
(कृषी) 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथील fasts 
अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-०७ 


तसेच मा. va 
न्यायालय, मुंबई रिट 
याचिका क्र. 


१९२/२०२२ च्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून 
तात्पुरती पदोन्नती. 


श्रीम. व्ही.एस. 
पवार 


पदोन्नती 


१७.१.१९७६ 


इ.मा.व 


३०.८.२०२२ 


३०.८.२०२२ 


३१.०१.२०२३२४ 


एम. एस. सी 
बी.एड 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
दिल्ली येथील विशेष 
अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ 

तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई रिट 
याचिका क्र 
१९२/२०२२ च्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून 
तात्पुरती पदोन्नती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


